उपसंचालक आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 
संचालनालय, पुणे यांच्या अखत्यारितील 
कार्यालयीन वाहनाच्या दुरुस्तीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२४/ प्र.क्र.१०४/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : २८ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 

१. आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८[॥॥]/ वाहन दुरुस्ती 
खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/३४७७-७९/२०२४, दि.२७ फेब्रुवारी. २०२४. 

२. आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८[॥॥]/ वाहन दुरुस्ती 
खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/३४८३-८५/२०२४, दि.२७ फेब्रुवारी. २०२४. 

३. आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥॥]/ वाहन दुरुस्ती 
खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/३४७२-७३/२०२४, दि.२७ फेब्रुवारी. २०२४. 

४. आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥]/ वाहन दुरुस्ती 
खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/३४७४-७६/२०२४, दि.२७ फेब्रुवारी. २०२४. 

५. आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८[॥॥]/ वाहन दुरुस्ती 
खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/३४८०-८२/२०२४, दि.२७ फेब्रुवारी. २०२४. 

६. आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८ [॥]/ वाहन दुरुस्ती 
खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/३४८६-८७/२०२४, दि.२७ फेब्रुवारी. २०२४. 

७. आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : आसेप/तांत्रिक विभाग/कक्ष ११८[॥॥]/ वाहन दुरुस्ती 
खर्च/ प्रशासकीय मंजूरी/३४८८-९०/२०२४, दि.२७ फेब्रुवारी. २०२४. 


प्रस्तावना :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या उपरोक्‍त पत्रान्वये कार्यालयीन वाहनाकरीता देयकांच्या 


दुरुस्तीच्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. उपसंचाळक,आरोग्य 
सेवा,परिवहन पुणे यांचेकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वाहनांचे ०७ देयक खर्चाच्या वाजवी प्रमाणपत्रासह 
कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग, विभाग क्रमांक २, पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिले आहे. सदर खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत उपसंचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय :- 

खालील daria कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी, विभाग-२,पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिलेल्या 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे वापरातील वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी रुपये २,६६,७६७/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये दोन 
लक्ष सहासष्ट हजार सातशे सदुसष्ट फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्र.वाहन-२०२४/प्र.क्र.१०४/आरोग्य-४ 


अ.क्र. | वाहन क्रमांक देयक देयक दिनांक | रक्कम रुपये दुरुस्तीचा तप्ील 
क्रमांक 
एमएच ०१ | ४१८ २६.१२.२०२३ । ८५१२/- नवीन बटरी बसवणे 
ए.एन.०१८२(टाटा 
मांझा कार) 

२। एमएच १२ Wa | २९२ १०.१०.२०२३ । २७९८१/- हार्न असेब्ळी बदली करणे, बटरी 
९९९६  (व्होक्स बदलणे,व्हील स्पीड सेन्सर बदली करणे 
व्हॅगन वेंटो कार) 

३। एमएच ०१ एएन | ३९८ ७.१२.२०२३ २०८०४/- वाहनाची एअर फिल्टर नवीन बसविणे,डिसेल 
०१८२ फिल्टर नवीन बसविणे, कुर्लट बदली करणे, 

नवीन सीट कव्हर्स बसविणे 

8] एमएच ०१ एएन | ०९५४२ । 4.92.2023 १७६४८/- वाहनाची मागील उजव्या बाजुची लाईट बदली 
9443 करणे, स्टीअरींग स्पायरल केबल बदली करणे 

५| एमएच १२ Wea | ३८७ १५.११.२०२३ | २१६१४/- वाहनाची पुढील बंपर दुरुस्ती करणे, डाव्या 
९९६९ (वेंटो कार) बाजूचा फॅडर दुरुस्ती करणे,पुढील डाव्या 

बाजूचा ननिग बोर्ड वेल्डिंग व पेंटीग करणे, 
पुढील डाव्या बाजूचा दरवाजा दुरुस्त करणे 

&| एमएच ०१ एएन | ०९५४० । ५.१२.२०२३ १५३३०६/- वाहनाची ब्रेकची ए.बी.एस मोटार असेब्ली 
१५५३ बदली करणे, डिझेल इंजेक्‍्टर 

(| एमएच ०१ एएन | ०८९६८ । ९.११.२०२३ १६९०२/- वाहनाची इंजीन ऑईल बदली करणे, ऑईल 
१५५३ फिल्टर बदली करणे एअर फिल्टर बदली 

करणे, इंजितन टायमिंग बेल्ट बदली करणे 
एकूण २,६६,७६७/- 
अटीव शर्ती :- 


१. खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२. जर वाहन WAH कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात येणार नसेल तर संबंधीत सक्षम प्राधिकारी यांनी (या 
विषयीचा) खर्च वाजवी असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहीजे. 

३. कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४. वाहनाच्या दुरुस्तीचा तपशील व त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद तसेच, वाहनास बसविलेले टायर, टयुब, बॅटरी 
इत्यादीचा तपशील वेळोवेळी वाहनाच्या हिस्ट्री पुस्तकात लिहिणे आवश्‍यक आहे. 

५. वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन सर्व संबंधितांनी करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन 
त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

६. याकरीता होणारा खर्च विहित पध्दतीने करण्यात यावा. 


२. सदरचा खर्च सन २०२३-२४ करिता २२१० ०१४६ या लेखाशीर्षातर्गत ५१ मोटार वाहने या बाबीखाळी वाहन 
दुरुस्तीसाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील 


अ.क्र.१९, नियम क्र. ६९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 


शासन निर्णय क्र.वाहन-२०२४/प्र.क्र.१०४/आरोग्य-४ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१०५२३३५५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NEELAM GIRISH SANGWAI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60acdfa 


| R| H dbff901 fbbbf45cc393dbd6aa91fbdéca, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=81£4E52421D72A2AE32DF6C7D 
06ABB4E6A7B5820C3A929F328AD6CODCA4F3 


SANGWAI ५७ 
(नीलम संगवई) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा),आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
८. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय,मुंबई. 
९. विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन),पुणे. 
१०. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


